न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 


विनंतीनुसार बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ०४ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ :- १) गृह विभाग,शासन आदेशा क्रमांक एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१६४/पोल-४,दि.१७.०९.२०२० 
२) संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
कार्यालयीन आदेश क्र. न्या.वै.प्र.सं./प्रशा/व.लि.पदो./प्र.क्र.१२७/ मुं/का/३८५३-३८७२/ 
२०२०, दि.१७.०८.२०२० 


शासन आदेश :- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत संचालक, 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ, गट-ब आणि 
गट-क संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांची त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या 


ठिकाणी विनंतीनुसार बदली करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम कार्यरत विनंतीनुसार बदली नंतरची 
प्रयोगशाळा प्रयोगशाळा 
| 9 | डॉ.नि.ल.चुटके उप संचालक, गट-अ | सोलापूर मुंबई 
२ | श्रीमती स्वा. धी. निकम | सहायक रासायनिक पुणे नाशिक 
विश्लेषक, गट-ब 
3 श्रीमती अ. अ. कामठे सहायक रासायनिक मुंबई पुणे 
विश्लेषक, गट-ब (श्रीमती निकम यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
| श्री.र.रा.कोकरे वरिष्ठ लिपिक, गट-क | नांदेड पुणे 
(संदर्भ क्र.१ येथील आदेशामधील 
पदस्थापनेमध्ये बदल करुन) 
4 श्री. ता. गो. जाधव वरिष्ठ लिपिक, गट-क | औरंगाबाद सोलापूर 
(संदर्भ क्र.२ येथील 
संचालनालयाच्या पदोन्नतीने 
पदस्थापनेच्या आदेशात बदल 
करुन) 


२. सदर शासन आदेशा हा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील प्रकरण दोन कलम ४ (४ व ४ 
(4) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१६४/पोल-४ 

३. उपरोक्त तक्त्यातील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि सदर अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अनुपालन अहवाल 
संचालनालयाने शासनास तात्काळ सादर करावा. 

४. उपरोक्त तक्त्यातील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली/पदस्थापना विनंतीनुसार असल्याने 
त्यांना नियमानुसार बदली प्रवास भत्ता/पदग्रहण अवधी इ. अनुज्ञेय असणार नाही. 


सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२०१२०४१७२१४०२५२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Shirish Nagorao Mohod 
ras 1=Homi 


Depart 


Shirish Nagorao 
M 0 h 0 d 499eb805 1 2bfa5« ये Shine eid 


Date: 2020.12.04 17:25:41 +05'30' 


(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


५408495060: 


१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड 
४. उपसंचालक,लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, सोलापूर 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, नांदेड 

९. उपरोक्त नमूद सर्व अधिकारी/कर्मचारी (न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 

१०. संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 

११. निवड नस्ती/गृहविभाग (पोल-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


